अंजना पळशी मध्यम, ता कन्नड, जि. 
औरंगाबाद अंदाजपत्रकास विशोष 
दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४१३/२०२२)/सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ फेब्रुवारी, 2023 
वाचा:- 
१. कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र.जा.क्र. 
गोमपाविम-/सिंचन-२/ विवसू कडा औरंगाबाद / धा -१८/ ९३५० दि. २१/१०/२०२२. 

२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि १/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१२३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 
७. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१६/(२७/२०१६)/लपा-२ दि. २६/५/२०१७. 


प्रस्तावना:- 


अंजना पळशी मध्यम प्रकल्प हा अंजना नदीवर पिशोर गावाच्या पश्चिमेस सिल्लोड - कन्नड रोडवर ०.५ 
कि.मी. अंतरावर सन १९९८ मध्ये पुर्ण झालेला आहे. प्रकल्पास डावा व उजवा असे दोन मुख्य कालवे प्रत्येकी ११ 
कि.मी.लांबीचे असून २०३० हेक्‍टर सिंचन निर्मिती संकल्पित आहे. प्रकल्पाचे पुर्ण जलाडाय पातळीचा पाणीसाठा 
१५.५५ द.ल.घ.मी. इतका असुन पुर्ण जलाशय पातळीचा AGT साठा १३.७४ द.ल.घ.मी. एवढा आहे, तर मृत साठा 
हा १.८१ द.ल.घ.मी. इतका आहे. प्रकल्पाच्या सांडव्याची लांबी २०८ मी. इतकी आहे. 

अंजना पळशी प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा, डावा व उजवा व त्यावरील वितरण प्रणालीच्या बांधकामास २५ 
वर्षाचा कालावधी झालेला असून बांधकामे ही दगडी आहेत. प्रस्तावित सा.क्र. मधील वितरण प्रणाली ही काही 
ठिकाणी काळया माती मधून (B.C. Soil) आहे. तसेच टेकडी डोंगर माथ्याच्या उतार जवळून वितरण प्रणाली व 
त्यावरील बांधकामाची बहूतांडहा ठिकाणी मोडतोड झालेली असून नादुरुस्त स्थितीत आहे, कालव्यातुन पाण्याचा 
झिरपा मोठया प्रमाणात होताना दिसतो. परिणामी कालवे व वितरण प्रणालीची वहन क्षमता कमी झालेली आहे. 
त्यामुळे मुख्य कालवा व कालवा दुरुस्तीची मागणी केळेली आहे. 

त्याचप्रमाणे अंजना पळशी मध्यम प्रकल्पाचे माती धरणाची एकुण लांबी ० ते १७४४ मी इतकी असून धरण 
उताराच्या बाहेरील बाजूस रेन कट तयार झाल्याने, तेथे मुरुम टाकणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. तसेच सांडव्यातून 
अल्प प्रमाणात गळती होत असल्यामुळे सांडवा दुरूस्ती आवश्‍यक आहे. या पार्श्वभूमीवर अंजना पळशी ता. कन्नड, 
जि. औरंगाबाद या मध्यम प्रकल्पाच्या मुख्य धरण व कालव्याच्या कामांचे अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत अंजना पळशी ता. कन्नड जि. 
औरंगाबाद या मध्यम प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत रू. ४,८३,४२,०८५ /- (रू. चार कोटी 
त्रयाऐंशी लक्ष बेचाळीस हजार पंच्याऐंशी फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून 
सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च 
करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४१३/२०२२)/सिंव्य(कामे) 


२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण 
वापर करुन बचत साधावी. 

३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व सुधारणा 
कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (१०)(०२) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (मराठवाडा विभाग) (कार्यक्रम) (४७०१ जे१४९) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली 
टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. ३६ 
सन २०२२-२३ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०३१७०७४६१०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, NAMITA GAURAV फ्ता c= ns 
BASER 2 rl 
(न. गौ. बसेर) 
शासनाचे उप सचिव 
सोबत :- सहपत्र 
प्रत:- 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

८) मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
११) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१२) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१३) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१४) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक ,लाभक्षेत्र विकास ,जलसंपदा विभाग ,औरंगाबाद 
१५) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

१७) कार्यकारी अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग ,औरंगाबाद 

१८) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


आद क. कल. al कळ a क 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४१३/२०२२)/सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४१३/२०२२)/ सिंव्य (कामे), 
दि. ०३/०२/२०२३ चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in ( Rs. ) 
Q C - Works (excluding Royalty) 

A) Head works ( Dam ) 14803747 

B) Main Canal 22689442 

Sub Total =( A+B) 37493189 
२ Royalty 3725190 
3 1 % Insurance 374932 
¥ 18 % GST 6748774 

Total Rs. 4,83,42,085 

NAMITA DN. GN = NAMITA GAURAV BASER, C= IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 
GAU RAV BAS E R RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.02.03 17:10:49 +05'30" 


(न. गौ. TaN) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


